कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र. ६ च्या 
सुधारीकरणास व आधुनिकीकरणासाठी महानिर्मिती 
कंपनी मर्यादित यांना प्राप्त झालेल्या अनुदानाच्या 
रक्कमेच्या समायोजनाबाबत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. पुरमा-२०१८/प्र.क्र.१०६/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : - ३० मार्च, २०१९ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. निधिवि-२०१८/प्र.क्र. ७६(१/ऊर्जा-३, 
दि. २ जानेवारी, २०१९. 
2) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, 
दि. ०२/०४/२०१८. 
३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.२५ जानेवारी,२०१९ 
४ महालेखापाल कार्यालयाचे अ.शा.पत्र क्र. D.O.No.ACII/CAORB/CH-9/209¢- 
१९/७२२, Date २०/०२/२०१९. 
५) महानिर्मिती कंपनीचे पत्र क्र. CMD/MSPGCL/GOM/No.08 2&&, दि.१६/०८/२०१८. 
६) महानिर्मिती कंपनीचे पत्र क्र. CMD/MSPGCL/GOM/NOo.98234, दि.३१/१२/२०१८. 


प्रस्तावना : - 
कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र. ६ (सुधारीकरण व आधुनिकीकरण) जागतिक बँकेच्या 


सहकार्याने उभारण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पासाठी सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मागणी क्र. के-६ 


योजना सांकेतांक २८०१२८७६ अंतर्गत मूळ अर्थसंकल्पिय तरतूद रु. ५ कोटी इतकी होती. तद्‌नंतर 


हिवाळी अधिवेशनामध्ये रू. २२ कोटीची पुरवणी मागणी मंजूर झाली आहे. अशाप्रकारे सदर 


लेखाशिर्षाअंतर्गत सूधारित अंदाजात एकूण तरतूद रू. २७ कोटी मंजूर आहे. 


सदर मंजूर तरतूदीच्या अनुषंगाने संदर्भिय शासन निर्णय क्र.१ अन्वये रु. ३,३०,१०,०००/- 


(रूपये तीन कोटी तीस OE दहा हजार फक्त) इतकी रक्कम पुस्तकी समायोजनाने महालेखापाल 


कार्यालयाच्या स्तरावर समायोजित करण्यात आली आहे. आता जागतिक बँकेकडून महानिर्मिती 


कंपनीस केंद्र शासनामार्फत परस्पर प्राप्त झाळेली व राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झालेली 


अनुदानाची रक्‍कम रु. ८,६१,७५,०००/- (रूपये आठ कोटी एकसष्ठ लाख पंच्याहत्तर हजार फक्त) 


महानिर्मिती कंपनीस रोखीने वितरित न करता जलसंपदा विभागास महानिर्मिती कंपनीकडून 


भाडेपट्टीपोटी देय असलेल्या रक्‍कमेपोटी पुस्तकी समायोजनाने वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०१८/प्र.क्र.१०६/ऊर्जा-३ 


शासन निर्णय : - 


महानिर्मिती कंपनीच्या कोराडी युनिट क्र. ६ (आधुनिकीकरण व नुतनीकरण) प्रकल्पास केंद्र 


शासनाच्या पुढाकाराने जागतिक बँकेकडून महानिर्मिती कंपनीस मंजूर झालेल्या व राज्याच्या 


एकत्रित निधीत जमा झालेली अनुदानाची रक्‍कम रु. ८,६१,७५,०००/- (रुपये आठ कोटी एकसष्ठ 


लाख पंच्याहत्तर हजार फक्त) इतकी रक्कम महानिर्मिती कंपनीस रोखीने वितरीत न करता पुस्तकी 


समायोजनाने खाली नमूद लेखाशिर्षाखाली समायोजित करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली अनुदानाची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर 


करण्यात आली आहे त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची खातरजमा करावी. 


३. वरील बाबींचा खर्च “मागणी क्र. के-६ २८०१ वीज,०५ पारेषण व वितरण,१९९ अशासकीय 


संस्थाना सहाय्य,(००),(००) (०१) एमएसपीजीसीएल ला कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र.६ 


च्या नुतनीकरणासाठी व आधुनिकीकरणासाठी सहाय (२८०१२८७६)३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) 


या लेखाशिर्षा खाली खर्ची टाकावा व तो सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदी 


मधून समायोजित करण्यात यावा. 


४. वरील मंजूर अनुदानाची रक्‍कम महानिर्मिती कंपनीस रोखीने वितरीत न करता खाली 


दर्शविल्याप्रमाणे महानिर्मिती कंपनीकडून जलसंपदा विभागाच्या शासनास येणे असलेल्या 


भाडेपट्टीच्या रक्‍्कमेपाटी वसूल करण्यात यावी आणि खाली नमूद केलेल्या जमा लेखाशिर्षाखाली 


समायोजनेव्दारे समायोजित करण्यात यावी. 


अ.क्र. | तपशिल रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 
7 वित्तीय वर्ष २०१८-१९ या ८,६१,७५,०००/- ०८०१ वीज २२ इतर 
वर्षातील जागतिक बँकेच्या जमा रक्कमा २२ (०१) 
अनुदानाच्या रक्कमेपोटी इतर जमा रक्कमा 
समायोजित करावयाची महाराष्ट्र राज्य वीज 
रक्‍कम मंडळाकडून येणारी 
भाडेपट्टीची रक्कम 
(०८०१०१६३) 
एकूण ८,६१,७५,०००/- 


५. सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन महाळेखापाल मुंबई यांच्या अखत्यारित व अधिकारात 


करण्यात येत असल्याने या रक्कमेचे देयक तयार करण्यात येवू नये. 


६. सदर देयकाच्या समायोजनासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अवर सचिव (ऊर्जा- 


३) व नियंत्रण अधिकारी म्हणून सह सचिव (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांना प्राधिकृत 


करण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०१८/प्र.क्र.१०६/ऊर्जा-३ 


७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता / लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ यांनी त्यांच्या अखत्यारित व 


अधिकारात रक्कम रु. ८,६१,७५,०००/- (रुपये आठ कोटी एकसष्ठ लाख पंच्याहत्तर हजार फक्त) 
चे पुस्तकी समायोजन करुन तसे शासनास कळवावे. 


८. महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक २०१७/ परिपत्रक क्र. अर्थसंकल्प, २०१८ / प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 


दि. ०२/०४/२०१८ मधील परिच्छेद ४ ते ८ या परिच्छेदांची पूर्तता होत आहे व परिशिष्ट मधील सर्व १ 


ते ८ अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच वितरणासाठी प्रस्तावित तरतूद 


ही सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत असून प्रशासकीय विभागाच्या अधिकारामध्ये पुस्तकी समायोजनाने 


वितरीत करण्यात येत आहे. 


९. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.३२६/१४६१, दिनांक 


१९/३/२०१९ त्याचप्रमाणे वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.८७/१९ दिनांक २७/३/२०१९ 


अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०३३०१६१०२६२०१० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. a 
Nitin Gaikwad: | ली 


(नितीन गायकवाड) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


Wd -: 

१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, 
वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१ 

2) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विदयुत सुत्रधारी कंपनी मर्यादित, हॉगकाँग 
बिल्डींग,४ था मजला ,एम.जी,रोड . फोर्ट, मुंबई-२ 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई-४०००२०. 

४) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई-४०००२०. 

५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

६) मा. विरोधी पक्ष नेता,विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ,मुंबई, 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप / राळेवि-१), मुंबई. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६, FT व हमी कार्यासन) 

मंत्रालय, मुंबई, ३२ 
१०) निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


